प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 


योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज झासकोय 


वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय , क्रमांक : आरसीके-२०२१ /प्र.क्र.१२५/ प्रशा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 


९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 


दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


१) झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 


४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि- 


५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /यंसाख 


/म /राछझ्ञामशावैमको /वस्तीगृहफर्निचर/ ६२६६ /२०२१, दि.२२.०३.२०२१ 


वाचा : 
प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज झासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात १३- कार्यालयीन खर्च या 


Ses मंजूर अनुदानातून वस्तीगृहासाठी फर्निचर खरेदीचा प्रस्ताव संचालनालयाने 
उपरोक्त दिनांक 22.03.2029 च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस 
रुपये ४१,९४,७६५/- (रुपये एकेचाळीस लक्ष, चौ-यानऊ हजार, सातशे पासष्ट फक्त) इतक्या 


किंमतीचे खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र फर्निचर चे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
| 9 | एम एस हॉस्टेल बेड २८ १०३८४ २९०७५२ 
२ | हॉस्टेल रुम HAS १४ २१००४ २९४०५६ 
3 | रायटींग चेअर विथ part ४३ ६४९६ २७९३२८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र फर्निचर चे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
४ | CSC टेबल साईझ एल३६"//३६"एच १८" । ४३ ६८४४ २९४२९२ 
५ | बीग हॉस्टेल बेड २६ १११५१ २८९९२६ 
६ ।कबड॑ १५ १९८२४ २९७३६० 
७ | सीम्पल रायटींग टेबल ३५ ५७२३ २००३०५ 
८ _  स्टूडन्ट चेअर ५० ५६६४ २८३२०० 
९ । प्लेन मेटल बेड ३२ ८१५० २६०८०० 
| do स्टूडन्ट हॉस्टेल रुम HAS १४ २११२२ २९५७०८ 
१ १ | स्टडी टेबल साईझ एल३६"५/३६"एच १८" 83 ६९६२ २९९३६६ 
१२ । रेग्युलर हॉस्टेल बेड ३२ ९३२२ २९८३०४ 
१३ | स्टूडन्ट चेअर वीथ part ४३ ६९६२ २९९३६६ 
१४ | ऑफोस Has 9 १९९४२ १३९५९४ 
१५ | डिलक्स हॉस्टेल बेड २६ ११२१० २९१४६० 
१६ । स्टुडन्ट चेअर १४ ५७८२ ८०९४८ 

एकूण ४१,९४,७६५ 

अटी : 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता १३ कार्यालयीन खर्च उद्दिष्टांखाली संबंधित संस्थेस मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर फर्निचर / यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व 


विद्युतीकरणाची आवश्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ तसेच अनुषांगिक प्रचलित शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 


. सदर फर्निचर / यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य 


वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स 
कॉपोरेशन लि. मार्फत करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 


१० 


११ 


१२. 


१२३. 


. सदर फर्निचर /यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा 


जास्त नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी 
करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित Gaara समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 


राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


Riad शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर 
तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


.समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 


निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी 
नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी 
हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नरीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
उर्जा व कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपध्दतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व 
कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल 
कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रश्ञा-१ 


२. प्रस्तुत विषयी सदर फर्निचर खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात 
यावा. 
मागणी क्रमांक एस-०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५ - विषमचिकित्सा- 
१०५ (०0३) - वैद्यकीय महाविद्यालय 
(०३)(३०) - रा.छ.शा.म शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,कोल्हापूर 
(२२१० ५०७७ - योजनेत्तर 
१३ - कार्यालयीन खर्च 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१४३७३१८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसार व नावाने. 
ARUN PERUSE OD HAE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


M U R L | D ) H A 5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da8 
3860912503, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 


serialNumber=30df743755280cf26ce9 
R RAO 7ec0978235f63f80f0bc4317129bf381 

eb48778f2e3d, ou=NA, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
D A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 

Date: 2021.03.30 18:03:10 +05'30' 

अ 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


